सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत वैशिष्टयपूर्ण 
बांधकामांना “१) उत्कृष्ट पूल, २) उत्कृष्ट रस्ता 
व ३) उत्कृष्ट इमारत” पुरस्कार देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पुरस्कार-१०२४/प्र.क्र.२३ (9) /आस्था-२. 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : १२ सप्टेंबर, २०२४. 


वाचा : शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक पुरस्कार-१०२४/प्र.क्र.२३/आस्था-२, 
दिनांक २३.०८.२०२४. 


शासन निर्णय 


सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत रस्ते, पूल, विविध विभागांच्या इमारती व इतर सार्वजनिक 
बांधकामे करण्यात येतात. इमारती/पुलांची संकल्पना तयार करुन व इतर माध्यमांचा म्हणजे 
संगणकाचाही उपयोग करुन संकल्पनाचित्रे बनवताना तसेच, सार्वजनिक इमारतींची विद्युतीकरणाची 
कामे करताना व प्रकल्प राबविताना जे तांत्रिक Prey पणाला लागते आणि ज्यामुळे अशा अभियंत्यांची 
सेवा समाजाला भविष्यात फायद्याची ठरते, अशा अभियंत्यांचे प्रशासकीय तसेच तांत्रिक कौशल्य लक्षात 
घेऊन त्यांचा वैयक्तिक पुरस्कार देऊन गौरव करण्यात येतो. 
२. त्याच धर्तीवर दिनांक १५ सप्टेंबर या भारतरत्न डॉ.विश्वेश्वरेय्या यांच्या जन्मदिनी साजरा करण्यात 
येणाऱ्या अभियंता दिनाच्या औचित्याने “उत्कृष्ट अभियंता” पुरस्कारासोबतच सार्वजनिक बांधकाम 
विभागांतर्गत १) उत्कृष्ट पूल २) उत्कृष्ट इमारत व 3) उत्कृष्ट रस्ता यासाठी प्रतिवर्षी पुरस्कार 
देण्याबाबत शासन निर्णय दिनांक २३.०८.२०२४ अन्वये निर्णय घेण्यात आलेला आहे. 
३. त्यानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागातील उल्लेखनीय व वैशिष्ट्यपूर्ण अशा खालील 
विवरणपत्रात नमूद बांधकामांना “१) उत्कृष्ट पूल २) उत्कृष्ट इमारत व ३) उत्कृष्ट रस्ता” हा पुरस्कार 
देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 


अ.क्र. | पुरस्कार बांधकामाचे नाव 

णं उत्कृष्ट पूल नागपूर जिल्ह्यातील खापरी पाचगाव कुही आंभोरा ते भंडारा (रामा-३४७) 
रस्त्यावरील आंभोरा येथे वैनगंगा नदीवरील मोठा पुल 

२ उत्कृष्ट इमारत | बोरीबंदर येथील सी. टी. एस. १४५०,१ अ/१४५० या भुखंडावरील राज्य 
उत्पादन शुल्क विभाग मुख्यालय इमारत 

3 उत्कृष्ट रस्ता पुणे जिल्ह्यातील अष्टविनायक परिक्रमा मार्ग- मोरगाव देवस्थान-सिध्दटेक 
रांजणगाव- श्री क्षेत्र ओझर-श्री क्षेत्र लेण्याद्री-थेऊर 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरस्कार-१०२४/प्र.क्र.२३ (१) /आस्था-२. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०९१२१८४३४६५९१८ असा आहे. हा 
आदेशा डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
p O OJ A B HA S KAR DN oGOVENENT OF MAHARASTRA ou-PUBLIC WORKS 


DEI 
2.5.4.20=3a2 1 6aeb67842b82e08ea38ee54 1 73f5a527cd40299fd7cb1 
35e0abc12d5ab49, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialINumber=COBDDEC9E386D4BD1D8C491 13A8F429650B2609DE 
AOBDAG6E1ED8FDSSA0D6ASFD, cn=POOJA BHASKAR UDAWANT 
Date: 2024.09.12 18:44:59 +05'30' 


(पुजा उदावंत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


मा.राज्यपालांचे सचिव, 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

मा.मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, 
मा.मुख्य सचिव यांचे सह सचिव 

सर्व मंत्रालयीन विभाग 

मा.अपर मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग/अधिक्षक अभियंता (विद्युत)/मुख्य 
वास्तुशास्त्रज्ञ, मुंबई 

१०.सर्व सह सचिव/उप सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११.सर्व अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळे. 

१२.कार्यासन आस्था-२ (निवडनस्ती) 


Cc WwW A -5 


o~ 
a 
. 


on G&G & 


